प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर येथील खुला 
परिसर कंत्राटी स्वच्छता सेवेची प्रलंबित 
देयके अदा करण्यास मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/प्र.क्र.३४/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : २३ फ़ेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- 
१. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : आआसे/माआ/टे- 
४/प्रामरुना/मे.पटले/अन्वेषण/३४४७-४८/२३ दिनांक २७.१२.२०२३. 

शासन निर्णय :- 


वाचा क्र. १ येथील पत्रान्वये प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर येथे मे. पटले कॉन्ट्रॅक्टर्स जैताला 
नागपूर यांनी रुग्णालयाच्या खुल्या परिसराच्या स्वच्छतेच्या कामाच्या देयकास शासन मंजूरी 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्‍तालयाकडून शासनास प्राप्त AST आहे. मे. पटले कॉन्ट्रॅक्‍्टर्स जैताळा 
नागपूर यांनी दि.१५.०६.२०१८ ते दि.३०.०६.२०१९ या कालावधीत प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या खुला 
परिसर स्वच्छतेच्या कामासाठी पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी सेवेकरीता रु.२७,९०,०३२/- (अक्षरी रुपये 
सत्तावीस लक्ष नव्वद हजार बत्तीस फ़क्त) इतक्या रकमेच्या प्रलंबित देयक अदा करण्यास 
खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र | देयक क्रमांक व दिनांक कामाचा कालावधी देय रक्‍कम 


re | २६८/दि.२७.१०.२०२२ दि.१५.०६.२०१८ ते दि.३०.०६.२०१८ रु.१,१८,७२५/- 


२ ३८७/दि.२७.१०.२०२३ दि.०१.०७.२०१८ ते दि.१५.०७.२०१८ रु.१,०७,७१३/- 


४०३/दि.२७.१०.२०२३ दि.१६.०७.२०१८ ते दि.३१.०७.२०१८ रु.१,१४,८९५/- 


¥ ४४७/दि.२७.१०.२०२२३ दि.०१.०८.२०१८ ते दि.३१.०८.२०१८ रु.२,२२,६०९/- 


प्‌ ५९९/ दि.२७.१०.२०२३ दि.०१.०९.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ रु.२,२२,६०९/- 


७१२/ दि.२७.१०.२०२२ दि.०१.१०.२०१८ ते दि.३१.१०.२०१८ रु.२,२२,६०९/- 


८११/ दि.२७.१०.२०२३ दि.०१.११.२०१८ ते दि.३०.११.२०१८ रु.२,२२,६०९/- 


९२९/ दि.२७.१०.२०२३ दि.०१.१२.२०१८ ते दि.३१.१२.२०१८ रु.२,२२,६०९/- 


“० | (२ | 6 | am 


१०५६/ दि.२७.१०.२०२२ दि.०१.०१.२०१९ ते दि.३१.०१.२०१९ रु.२,२२,६०९/- 


शासन निर्णय HATH: प्रशामा-२०२४/प्र.क्र.3४/आरोग्य-३अ 


(१० | ११७९/ दि.२७.१०.२०२३ | दि.०१.०२.२०१९ ते दि.२८.०२.२०१९ रु.२,२२,६०९/- 


११ | 92/ दि.२७.१०.२०२३ दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३१.०३.२०१९ रु.२,२२,६०९/- 


१२ | 9§3/ दि.२७.१०.२०२३ दि.०१.०४.२०१९ ते दि.३०.०४.२०१९ रु.२,२२,६०९/- 


१३ | २८१/ दि.२७.१०.२०२२ दि.०१.०५.२०१९ ते दि.३१.०५.२०१९ रु.२,२२,६०९/- 


१४ | ३७६/ दि.२७.१०.२०२३ दि.०१.०६.२०१९ ते दि.३०.०६.२०१९ रु.२,२२,६०९/- 


एकुण रु.२७,९०,०३२/- 


२. पारदर्शक पद्धतीने व सर्व नियमांचे पाळन करुन निविदा प्रक्रिया झाल्याची खातरजमा करुन 
देयके अदा करावीत. निविदा प्रक्रिया अंतिम केल्याच्या इतिवृत्ताची प्रत सादर केल्याची खात्री करावी. 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च लेखाशिर्ष २२१००२१७ व २२१००२९१ मध्ये १०-कंत्राटी सेवा 
लेखाशीर्षाखालील मंजूर असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. 30/2093 
विनियम, भाग-२, दि. १७.०४.२०१५ मधील भाग पहिला, उपविभाग-एक मधील अनुक्रमांक ६, नियम 
क्रमांक ४० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२२१७३७३९९५१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHIVDAS MAHADEO DHULE 

S H | V D A S DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fd353a6a 1af02b28757a9a542f2f807ba459 

M A H A D EO 543ed19dc809f2F1 50cfde4470c9, 
postalCode=400032, st=Maharash 


tra, 
serial Number=5523190302520891 1890F585145935 
63E9788A66733F9A7E0D1A454083659841, 
D ) H U L E cn=SHIVDAS MAHADEO DHULE 
Date: 2024.02.23 11:35:10 +05'30' 
उप सचिव » गहाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १/ २, मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुकत, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक (9), आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. अतिरिक्‍त संचालक (मानसिक आरोग्य), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-२०२४/प्र.क्र.3४/आरोग्य-३अ 


५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर. 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, नागपूर. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

८. वैद्यकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, नागपूर. 

९. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ २ पैकी३ 


